श्री कृष्णा शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, 
जि.नांदेड संचलित नरसिंग महाराज प्राथमिक शाळा, 
गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड शाळेचे श्री दत्त शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड या 
संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WME ३०१९/प्र.क्र.३१५/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह 2099/ (२१०/११) माशि-३, 

दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.शिउसला/प्रावि-२/६०२६/२८/ 
२०१७-१८, दिनांक २२ मे, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

श्री कृष्णा शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड संचलित नरसिंग महाराज प्राथमिक 
शाळा, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेचे, श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड या संस्थेकडे हस्तांतर 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड संस्थेच्या बँकेतील शिल्लक व मुदतठेवीआधारे 
संस्थेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(३) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत 
शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील. 
(४ व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(4) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(६) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः WISTS ३०१९/प्र.क्र.३१५/एसएम-१ 


सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र.(१ ची पुर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांनी सर्व 
बाबी तपासून व वरील अटी/शा्ती व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत 
४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१९१२३४५६५०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pi Rajaram Mundhe 


Pravin Rajaram siseeietcsionins para 


ICode=400032, st=Mah hi 
2,5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed 


M U n d h e eit 865 eee 89% 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नांदेड 
४) अध्यक्ष/ सचिव, श्री कृष्णा शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड 
५) अध्यक्ष/ सचिव, श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, गोजेगांव, ता.मुखेड, जि.नांदेड 
६ निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


